मा.मंत्री (परिवहन) यांना मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र 
राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडील वाहन 
उपलब्ध करुन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०७१५/प्र.क्र.४४५/परि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : ०२ फेब्रुवारी, २०१६. 


वाचा:- 
१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.शापसे/प्र.क्र.८५/२००५/२८ब, दि.२६.१२.२००५. 
२. शासन अधिसूचना क्र.एसटीसी-०२१५/प्र.क्र.9८ /परि १, दि.११.०३.२०१५. 
३. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. वाहन-२०१४/प्र.क्र.३६/१४ विनियम, दि.२२.०८.२०१४. 


प्रस्तावना :- 

सामान्य प्रशासन विभागाअंतर्गत असलेल्या शासकीय परिवहन सेवेतील मा.मंत्री वाहन ताफा रद्द 
करण्याचा व या ताफ्यातील मा.मंत्री महोदयांच्या वापरात असलेली वाहने मा.मंत्री महोदयांच्या संबंधित 
विभागास वर्ग करण्याचा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये 
घेण्यात आलेला आहे. 

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष व मा.मंत्री (परिवहन) ही दोन्ही पदे स्वतंत्र आहेत. 
मा. मंत्री (परिवहन) यांना संदर्भाधिन क्र.२ येथील दि.११.३.२०१५ च्या अधिसूचनेअन्वये महाराष्ट्र राज्य मार्ग 
परिवहन महामंडळाचे पदसिध्द अध्यक्ष म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. मा. मंत्री (परिवहन) हे त्यांना मंत्री 
पदास अनुज्ञेय SASS वाहन सद्या वापरत आहेत. मा. मंत्री (परिवहन) यांना उपलब्ध करुन दिलेल्या मा. 
मंत्री (परिवहन) यांच्या वाहनाऐवजी मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ या पदाचे वाहन 
अनुज्ञेय करण्याची व मा. मंत्री (परिवहन) या पदास अनुज्ञेय असलेले वाहन गृह विभागाकडे परत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ या 
पदास अनुज्ञेय असलेले वाहन मा. मंत्री (परिवहन) यांना महामंडळाचे पदसिध्द अध्यक्ष म्हणून उपलब्ध करुन 
देण्याची कार्यवाही करावी. सदर वाहन उपलब्ध झाल्यानंतर मा. मंत्री (परिवहन) यांच्याकडील सध्या वापरात 
असलेले वाहन गृह विभागाकडे जमा करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०७१५/प्र.क्र.४४५/परि-१, दि. ०२.०२.२०१६ 


२. Blane निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक का-३१/शापसे/२४.०९.२०१५ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१६०२०२१५४५४७२५२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e,e Digitally signed by Nitin J Ghiratkar 
N | t | al J DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Section Officer, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


G h i fa t ka i cn=Nitin J Ghiratkar 


Date: 2016.02.02 15:46:18 +05'30' 


(नि.ज्यो. घिरटकर) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१.मा.मंत्री (परिवहन) तथा अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ यांचे 

खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
२.उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
३. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
४. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
५.महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई, 
६.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
७.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे (पूर्व, मुंबई ४०० ०५१ 
८.वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
९.वित्त विभाग (व्यय -८/साऊ/ अर्थसंकल्प-१०/अर्थोपाय/ विनियम) मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२ 
१०.सामान्य प्रशासन विभाग कार्यासन-३१, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
११.गृह विभाग (आस्था-२/बीयुडी-१/बीयुडी-२/परिवहन-४) मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
१२.निवडनस्ती/परि १. 


